अ.भा.से.(कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, 
२००७ प्रमाणे भारतीय पोलीस सेवेतील 
अधिकाऱ्यांनी करुन घ्यावयाच्या वैद्यकीय 
चाचण्या (२०१४-१५). 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस ३०१५/ प्र.क्र.३५/ पोल-१, 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २७ मार्च, २०१५. 


वाचा :- समक्रमांक, शासन निर्णय, दिनांक २६.०२.२०१५ 


प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय सेवा (कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ नुसार महाराष्ट्र संवर्गातील 


भारतीय पोलीस सेवेतीळ अधिकाऱ्यांच्या सन २०१४-१५ मधीळ वैद्यकीय तपासण्या दिनांक 


२६.०२.२०१५ ते दिनांक २०.०३.२०१५ या कालावधीत करुन घेण्याबाबत दिनांक २६.०२.२०१५ अन्वये 


निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या सुरु असलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तसेच कायदा व सुव्यवस्थेच्या 


कारणांस्तव भापोसे अधिकाऱ्यांना सदरहू विहित कालावधीत वैद्यकीय चाचण्या करुन घेणे शक्य होत 


नसल्याने, या वैद्यकीय चाचण्या करुन घेण्यास दिनांक ३१.०३.२०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय सेवा (कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र 


संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१४-१५ मधील वैद्यकीय तपासण्या करुन 


घेण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दिनांक २०.०३.२०१५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. सदर 


मुदत आता दिनांक ३१.०३.२०१५ पर्यंत वाढविण्यात येत आहेत 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस ३०१५/ प्र.क्र.३५/ पोल-१, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३२७१७१५०९८७२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डं Digitally signed by Charushila 
(_ h a [ (1 5 h | | चै Devendra Chaudhary 
DN: CN = Charushila Devendra 
Chaudhary, C = IN, S= 


Devendra एकण ote" 
Chaudha (/ date: 2015.09.00 128800 


+05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर 


. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

. महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवेतील सर्व अधिकारी (पोमसं यांचे मार्फत) 


संबंधित खाजगी रुग्णालये 
वित्त विभाग (सेवा-५),मंत्रालय,मुंबई 
निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


